शासन शुध्दिपत्रक निर्गमित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १० नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : १) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/पीसीआय/मान्यता/२०२२/ 
९१४, दि.३०.०९.२०२२. 
2) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/ 
तांशि-४, दि.१२.१०.२०२२. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२२/१०११, 
दि.२१.१०.२०२२. 


शुध्दिपत्रक : संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१२.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या सोबतच्या 
Annexure - A मधील अनुक्रमांक ३२ समोरील रकाना क्र.०९ मधील Course Name या शिर्षकाखाली 
दर्शविलेल्या अभ्यासक्रमाचे नाव “Pharmaceutics” ऐवजी “Pharmacology” असे वाचण्यात यावे. 


२. हे शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१११०१६२५४२५६०८ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH 
GHIRATKAR 
Date: 2022.11.14 13:26:45 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) संबंधित सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
3) संबंधित अकृषि विद्यापीठाचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
४) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
५) संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
६) फार्मसी कौंन्सिळ ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड कौन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान 
इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 
७) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 
८) निवड नस्ती/तांशि-४. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


